डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठास 
“३१-सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर)” वितरीत 
करण्यास मान्यता देणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक: तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.२०६/२३/तांशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक:- ३१ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:- 

१) उच्च व तंत्रशिक्षण, शासन ज्ञापन क्र.तंबाप्र-१०२२/प्र.क्र.१४/२२/तांशि-३, दि.०६/०४/२०२२. 

2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 

3) संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांचे पत्र क्र.९/नियोजन/)8/1() निधी वितरण/सहा.अनु./२०२३/३५९, 
दि.१७/११/२०२३. 


ज्ञापन:- वार्षिक योजना २०२३-२४ मध्ये तंत्रशिक्षण संचाळनाळयास “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र 
विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड यासाठी परिरक्षण अनुदान (कार्यक्रम), २२०३ ०५३२” या योजनेंतर्गत ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टासाठी रु.३००.०० लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित झाळेळा आहे. संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी संदर्भाधीन दि.१७ नोव्हेंबर, २०२३ च्या पत्रान्वये विद्यापीठाच्या कार्यशाळा इमारतीच्या 
बांधकामासाठी ३१, सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) या उद्दिष्टाखाली अर्थसंकल्पित रु.३००.०० लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. वित्त विभागाच्या मान्यतेस अनुसरुन खालीलप्रमाणे रु.३००.०० 
लक्ष निधीच्या ७० टक्केप्रमाणे रु.२१०.०० लक्ष (रुपये दोनशे दहा लक्ष फक्त) इतके सहायक अनुदान आहरीत व 
वितरीत करण्यास याव्दारे मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सन 2023-28 मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड या विद्यापीठाच्या 
कार्यशाळा इमारतीच्या बांधकामासाठी वितरित करावयाच्या निधीचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
(रुपये लाखात) 
प्रशासकीय =| दि.३१ मार्च, २०२३ | वितरीत करावयाचा चालू वर्षी ७०% प्रमाणे वितरीत 
मान्यता रक्‍कम | पर्यंत दिलेला निधी उर्वरित निधी अर्थसंकल्पित निधी | करावयाचा निधी 
१००४.३८ १२०.०० ९९२.३८ ३००.०० २१०.०० 
३. वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२ एप्रिल, २०२३ च्या परिपत्रकानुसार आवऱ्यक असलेल्या बाबींचा 
तपशील पुढीलप्रमाणे:- 
अ.क्र तपासणी सूची अभिप्राय 
I योजनेस प्रशासकीय मान्यता क्र.तंबाप्र-१०२२/प्र.क्र.१४/२२/तांशि-३, 
दि.६ एप्रिल, २०२२ अन्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात आली आहे. 


२ | निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व शतीची शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार 
पूर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे. निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.२०६/२३/तांशि-२३ 


३ | यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीपैकी ७५% खर्चाचे चालू वर्षी अद्याप निधी वितरीत केलेला 
उपयोगिता प्रमाणपत्र नाही. 

४ | यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखा परिक्षकांकडून/महालेखापाल यांचे 
लेखापरिक्षक/महालेखापाल यांच्याकडून कोणतेही | कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत. 
गंभीर आक्षेप नाहीत. 

५. | निधी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे. । वैयक्तिक लाभार्थी योजना नाही. 

६ | वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी नियमित वापरात येणाऱ्या । सबंधित नाही. 
वस्तुंच्या बाबतीत त्याचे रितसर खरेदी नियोजन 
करावे व अकारण शिल्लक साठा असू नये. 

७ | यामधून खरेदी होणार असल्यास प्रत्यक्ष वस्तू प्राप्त | सबंधित नाही. 
झाल्यानंतरच सबंधितना देयक अदा केले जाणार 
आहे. 

८ | आवश्यक त्या ठिकाणी आदिवासी/सामाजिक न्याय । सबंधित नाही. 
विभाग यांची निधी वितरणास सहमती आहे. 

९ | प्रस्तुत योजनेत कोणतेही १ वर्ष जूने संक्षिप्त देयक | कोणतेही १ वर्ष जूने संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही. प्रलंबित नाही. 

i o | निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बक खात्यात जमा न । सदरहू निधी संबंधित संस्थेच्या 
करता खर्च केला जाणार आहे. बांधकामावर खर्च केला जाणार आहे. 


४. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक डब्ल्यू-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२०३, तंत्रशिक्षण, १०२, 
तंत्रशिक्षणासाठी विद्यापीठांना सहाय्य, (०२)(०२) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जिल्हा 
रायगड यांसाठी परिरक्षण अनुदाने (कार्यक्रम), २२०३ ०५३२, ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर),” या 
लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


प. सदरचा निधी वितरीत करण्यासाठी संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी व लेखा अधिकारी, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना आंहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदरविद्यापीठासचालू वर्षी दिलेल्या व यापूर्वी दिलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालकांनी प्राप्त 
करुन घ्यावे व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


७. हे शासन ज्ञापन नियोजन व वित्त विभागाच्या प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः तंनिवि-१५२३/प्र.क्र.२०६/२३/तांशि-३ 


८. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असुन त्याचा सांकेतांक २०२४०१३११५५७३९६८०८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANALI MILIND zie no 


2.5.4.20=e4e402a7e34267297 1 6afaf506c8f4a9d 1528c744234b2 
¢a1302837eaee0ebdd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C63B0A041 9FOEB37099DACAO8E4CCCCE3BF491 
54BF43E888 1E68AC2CA3A46392, cn=MANALI MILIND SAMANT 


Date: 2024.01.31 17:52:39 +05'30' 


(मनाली सामंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
नियोजन विभाग /वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई. 
कक्ष अधिकारी/साशि-१,उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती/तांशि-३. 


AD 


3 
to} 


=| 


xn 


S 
ed 


८ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


